geq आरोग्य व मानसिक आजार 
केंद्र,अंबाजोगाई जि.बीड येथे काल्पनिक 
कुडाळ व काल्पनिक अकुशल कंत्राटी 
मनुष्यबळ उपलब्ध करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२०/प्र.क्र.२८ ३/ आरोग्य ३्ञअ 
गो.ते.रुग्णालय संकुल, दहावा मजला, संकुल इमारत 
मंत्रालय, मुंबई ४००००१ 
दिनांक : ६ जानेवारी , २०२१ 


वाचा :- 


१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक पदनि २०१७/प्र.क्र.२३१/आरोग्य-३, 
दिनांक १६.०२.२०१८ 

२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक.पदनि २०१८/प्र.क्र.४० (भाग-२)/आरोग्य-३, 
दिनांक २३.०५.२०१८ 

शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्रमांक.पदनि २०१८/प्र.क्र.३२८/आरोग्य-३, दिनांक 
२२.०२.२०१९ 

शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक.पदनि २०१८/प्र.क्र.१८५/आरोग्य-४, दिनांक 
०६.०६.२०१९ 

शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक. प्रशामा-२०१९/प्र.क्र.२१३/आरोग्य-३अ, 
दिनांक ०६.०८.२०१९ 


ea 


ha 


Co~ 
र्क 
~_ 


६) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक.संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.२४/२०/आ.पु.क. दिनांक 
३०.०९.२०२० 
७) संचाळक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे wa क्रमांक : संआसे/माआ/टे- 
४/वृ.आ.मा.आ.के/कुशलअकुठलपदे/२७०४/१९ दिनांक ३०/०१/२०२० 
प्रस्तावना :- 


दिनांक ०८.०२.२००८ च्या शासन निर्णयान्वये मराठवाडा विकास कालबध्द कार्यक्रम सन 


२००८-२००९ व २००९-२०१० अंतर्गत बीड जिल्ह्यातील अंबेजोगाई जि.बीड येथे राज्यातील पहिले 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२०/प्र.क्र.२८३/आरोग्य ३अ 


वृध्दत्व आरोग्य व मानसिक आजार केंद्राची स्थापना करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. दिनांक 


०६.०६.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये, अंबेजोगाई जि.बीड येथे १०० खाटांचे वृध्दत्व व मानसिक 


आजार केंद्र या आरोग्य संस्थामध्ये नियमित पदांबरोबरच बाह्ययंत्रणेद्ठारे उपलब्ध करावयाची 


काल्पनिक Halos व spares पदे निर्माण करण्यात आलेली आहेत. प्रशासनावरील खर्च आटोक्यात 


ठेवून विकासकामासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने प्रशासकीय विभागाने शाक्य असेल तेथे 


पदनिर्मिती न करता संबंधित कामे बाह्ययंत्रणेकडून करावयाची आहेत. त्याअनुषंगाने दिनांक 


२३.०५.२०१८ च्या शासन निर्णयातील मुद्दा क्रमांक ७ मधील अ.क्र.५ येथे सदर कंत्राटी पदे नियमित 


वेतनश्रेणीत न भरता एकत्रित वेतनावर कंत्राटी वेतनावर कंत्राटी पध्दतीने भरणा करण्यात येणार 


आहेत. त्यामुळे दिनांक २२.०२.२०१९ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे काल्पनिक Hares व काल्पनिक 


अकुडाल पदे बाह्ययंत्रणेद्वारे कंत्राटी स्वरुपात भरण्याकरीता होणाया खर्चाच्या प्रस्तावास मान्यता 


देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होता. याबाबत पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 
वृध्दत्व आरोग्य व मानसिक आजार केंद्र, अंबाजोगाई जि.बीड येथे स्थापन करण्यात आलेल्या 


आरोग्य संस्थेसाठी एकूण ७९ काल्पनिक कुठल व काल्पनिक spares oe निर्माण करण्यात आलेली 


आहेत. याकरीता सदर पदे कंत्राटी स्वरुपात भरण्याकरीता येणाया रु.३,३५,७३,६००/- इतक्या 


खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र | पदे एकुण | एकुण मासिक | एकुण वार्षिक 
खर्च खर्च 

।_१_ | काल्पनीक कुशल पदे ५२ | ९,७२,३००/- ।१,१६,६७,६००/- 

२ | काल्पनीक अकुशल पदे 03 | ३६,३००/- | 8,34,§00/- 

३ | मनोविकृती चिकित्सा कक्ष (काल्पनिक | o | 9,23,¥00/- |१४,८०,८००/- 
कुशल पदे) 

8 | मनोविकृती चिकित्सा कक्ष (काल्पनिक | ४ ।४८,४००/- ५,८०,८००/- 
AHA पदे) 

५ | अंधत्व निवारण कक्ष (काल्पनिक कुडाळ | ४ | ९६,६००/- ११,५९,२००/- 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२०/प्र.क्र.२८३/आरोग्य ३अ 


पदै) 

६ । अंधत्व निवारण कक्ष ( काल्पनिक) ४ | ४८,४००/- ५,८०,८००/- 
HHA पदे) 

७ | आयुष विभाग (काल्पनिक pares पदे) 4 ।१,४७,०००/- ।१७,६४,०००/- 
एकुण ७९ ।२७,९७,८००/- | ३,३५,७३,६००/- 


वृध्दत्व आरोग्य व मानसिक आजार केंद्र, अंबाजोगाई जि.बीड आरोग्य संस्थामधील काल्पनिक Hares 
व अकुशल पदे भरण्याबाबत विवरणपत्र. 


कन कती त मासिक एकुण मासिक | एकुण वार्षिक 
मानधन मानधन मानधन 

अ) | काल्पनिक pares पदे 

१ अधिपरिचारीका १६ २५००० ४००००० ४८००००० 
२ आहार तज्ञ | २८००० २८००० ३३६००० 
2 रक्‍तपेढी तंञज्ञ — 24000 २५००० ३००००० 
४ ।क्षकिरणतंञज्ञ २ २५००० ५०००० ६००००० 
षु ई.सी.जी तंञज्ञ on २५००० २५००० ३००००० 
६ । प्रयोगशाळा तंञज्ञ २ २५००० ५०००० ६००००० 
७ ।भोतिकोपचार तज्ञ ef २८००० २८००० ३३६००० 
८ | औषध निर्माण अधिकारी २ १६६०० ३३२०० ३९८४०० 
९  । प्रयोगशाळा सहायक ३ १५१०० ४५३०० ५४३६०० 
ee बाहयरुग्ण सेवक (नां १२१०० १२१०० १४५२०० 
षि अपघात विभाग सेवक ३ १२१०० ३६३०० ४३५६०० 
१२ | रक्तपेढी परिचर | १२८०० १२८०० १५३६०० 
१३ | soar गृह परिचर २ १३३०० २६६०० ३१९२०० 
१४ | वर्णोपचारक fe | 93300 93300 १५९६०० 
१५ । कक्ष सेवक (ळा, १२१०० १२१००० १४५२००० 
१६ | शिपाई २ १२१०० २४२०० २९०४०० 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२०/प्र.क्र.२८३/आरोग्य ३अ 


१७ | कनिष्ठ लिपिक १ १४९०० १४९०० १७८८०० 
१८ | बाहयरुग्ण लिपिक २ १३३०० २६६०० ३१९२०० 
एकुण ५२ ३२८७०० । ९७२३०० ११६६७६०० 
आ) | काल्पनिक अकुशल पदे 
i | सफाईंगार ३ १२१०० ३६३०० ४३५६०० 
एकुण ३ १२१०० ३६३०० ४३५६०० 
मनोविकृती चिकीत्सा कक्ष 
ह काल्पनिक कुशल पदे 
ca अधिपरिचारीका 3 24000 ७५००० ९००००० 
२ | कक्षसेवक ४ १२१०० ४८४०० ५८०८०० 
एकुण 8 ३७१०० १२३४०० १४८०८०० 
मनोविकृती चिकीत्सा कक्ष 
9 काल्पनिक अकुशल पदे 
Ea सफाईंगार ४ १२१०० ४८४०० ५८०८०० 
एकुण eo १२१०० ४८४०० ५८०८०० 
डं अंधत्व निवारण कक्ष काल्पनिक 
कुशल पदे 
fa || नेञशल्य चिकित्सक गट ब १ ३०००० ३०००० ३६०००० 
2 | नेञशल्य चिकित्सा अधिकारी १ १६६०० १६६०० १९९२०० 
3 अधिपरिचारीका गट क २ २५००० ५०००० ६००००० 
एकुण ४... ७१६०० ९६६०० ११५९२०० 
= अंधत्व निवारण कक्ष काल्पनिक 
अकुशल पदे 
प्न परिचर २ १२१०० २४२०० २९०४०० 
२  ।कक्षसेवकवर्ग४ 2 १२१०० २४२०० २९०४०० 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२०/प्र.क्र.२८३/आरोग्य ३अ 


एकुण ४... २४२०० ४८४०० ५८०८०० 
आयुष विभाग काल्पनिक pares 
ए) 
पदे 
वि ह. | 41 8 Bc 
0000 OOOO 09000 
अधिकारी(आयुबी.ए.एम.एस 
वैद्यकिय 
९४०००० ४०००० ४८०००० 
अधिकारी(होमी)बी.ए.एम.एस 
वैद्यकिय 
pe ९४०००० ४०००० ४८०००० 
अधिकारी(युनानी)बी.ए.एम.एस 
फार्मसीस्ट डी फार्म a 42000 42000 १४४००० 
योगा व नेचरो पथिस्ट,पदवी 
१५००० १५००० १६८०००० 
धारक 
एकुण षु १४७००० १४७००० १७६४००० 
एकुण (अ--आ--इ--ई--उ--ऊ--ए) (98 १११८६०० २७९७८०० ३३५७३६०० 


२. सदर पदे कंत्राटी स्वरुपात भरण्याकरीता खालील अटींच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. 


१) बाह्ययंत्रणेद्दारे /आऊटसोसिंगद्वारे कामे करुन घेण्याबाबत शासन परिपत्रक, वित्त विभाग 


दिनांक दिनांक ३०.०९.२०२० अन्वये मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. सदर 
मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


२) विभागाचा शासन निर्णय दिनांक २२.०२.२०१९ नुसार निश्चित करण्यात आलेल्या 


पदनामनिहाय मासिक ठोक वेतनावर भरण्यात यावी. मासिक ठोक वेतनामध्ये सेवाशुल्क 
समाविष्ठ आहे. 


सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम भाग-२, 


दि.१७.४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका,१९७८,भाग पहिला, 
उपविभाग-चार मधील अ.क्र.११ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारानुसार निर्गमीत करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


झासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२०/प्र.क्र.२८३/आरोग्य ३अ 


४. सदर प्रस्तावावरील खर्च १०-कंत्राटी सेवा (२२१००२१७)या लेखाशीर्षाखालील चाळू आर्थिक 


वर्षाच्या मंजूर असलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१२१११२४५१०९०१७ असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


र्‌. 
१०. 


Sa njeev Digitally signed by 


Sanjeev 


H aris h C h Q_sHarishchandra Dhuri 
Date: 2021.01.06 


ndra Dhurj 15:19:13 +0530 
(सं.ह.धुरी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


महालेखापाल, (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र- १/ २, मुंबई/ नागपूर. 
आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
संचालक (9), आरोग्य सेवा, मुंबई. 

सह संचालक (मानसिक आरोग्य), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 

उपसंचालक, आरोग्य सेवा, लातूर मंडळ, लातूर. 

जिल्हा शल्य चिकित्सक, बीड 

वैद्यकीय अधिक्षक, वृध्दत्व आरोग्य व मानसिक आजार केंद्र, अंबाजोगाई जि.बीड . 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, बीड 

अवर सचिव, (अर्थसंकल्प शाखा), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती (आरोग्य-३ अ). 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


